विलेपार्ले पोलीस ठाणे, मुंबई गु.र.क्र.४०२/ 
२०१६ मधुन उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन 
प्रकरणामध्ये विशोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड.श्री.राजा ठाकरे यांना व्यावसायिक 

फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : विकाक-०३१७/प्र.क्र.०३/पोल-१०, 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: of डिसेंबर, २०१८ 


१) शासन अधिसूचना,विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०१८/यु.ओ.आर.१४/ डी-१४, 
दि.०३ मार्च, २०१८. 
२) शासन निर्णय,गृह विभाग,क्र.:विकाक-०३१७/प्र.क्र.०३/पोल-१०,दि.२८/०६/२०१८ 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे जा.क्र.४३२/पोआ/कावसु/वा/२०१८,दि.३१/०७/ २०१८ 
चे पत्र. 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय दि.२८/०६/२०१८ अन्वये, विलेपालें पोलीस ठाणे, 
मुंबई येथील गु.र.क्र.४०२/२०१६ या गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड.श्री.राजा ठाकरे यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र.१ मधील नमूद फी च्या दरात पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 
ओ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - ₹३५,०००/- 


ब) विचारविनिमय फी प्रतितास डा ₹५,०००/- 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विकाक-०३१७/प्र.क्र.०३/पोल-१० 
२. हे शासन शुध्दीपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३३०/१८/ व्यय-७, 


दि.२०/११/२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०१८१२०७१६०५३७८८२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नांवाने वाने, 


Digitally signed by Kishor Shy Bhal 


. 
Kishor [७५५ 
०" tment, postalCode=400032, 
st=Mi ashtra, 
2.5.4. 6f6edd7e 1 dfc6b4d6b65b7d93aalal 
S h ya mM ‘a O dbcf0ec79c7c2143850ff6e8fdcb4c0d, 
erialNumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1e584 
B h | r 26881 bc36b968ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, 
hor Shy hal 
a e a 0 Date: 2018.12.07 16:09:05 +05'30' 


उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२, 
नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

७. वित्त विभाग (व्यय-७),मंत्रालय,मुंबई. 

८. AS MATT ठाकरे,३०१,मारुती मॅन्हान,१७,रघुनाथ दादाजी स्ट्रीट,फोर्ट, 
मुंबई-४०० ००१. 

९. निवडनस्ती पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


